भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
बदलीने व पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.9८/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ७मे, २०१५ 
शासन आदेश- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची aan. पत्र क्र. आयपीएस- 
०३१५/प्र.क्र.७८(३८)व (३९)/पोल-१, दिनांक २४.०४.२०१५ नुसार खालीलप्रमाणे बदलीने/ पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नांव व पदनाम | नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
7 . | श्री.अमितेश कुमार, भापोसे | पोळीस aged, औरंगाबाद | महाराष्ट्र पोलीस 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | शहर अधिनियमाच्या कलम 
औरंगाबाद परिक्षेत्र, २२ न(२) च्या तरतूदीनुसार 
रिक्‍त पदावर पदस्थापना 
2.  श्री.विश्वास नांगरे-पाटील, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | fears पोलीस महानिरीक्षक 
भापोसे औरंगाबाद परिक्षेत्र पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत (कार्यभार स्वीकारल्याच्या 
दिनांकापासून ) 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०५०७१३०२५१९०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


Charush | la Chandrakant Tambekar 


1011101 ती 
C h an d rakant Maharashtra, O = Government Of 
Tambekar Date: 2015.05.07 17:22.06 +08'30- 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


१. महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.9७८/पोल-१ 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
3. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (गृह)( शाहरे/ग्रामीण) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्र.स.(अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्र.स.(विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सबंधित अधिकारी. 

१०.सबंधित कार्यालय. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

१२. व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, PARIS, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४..निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


